पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या नावे 
असलेल्या, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 
विद्याविहार येथील न.भू.क्र. ६३५/२रब या 
भूखंडातील ७,६५४ चौ.मी. क्षेत्रफळ जागेचा पाच 
वर्षांकरिता आगाऊ ताबा (तात्पुरता) आयुक्त, 
मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरण, मुंबई, 
यांना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एलएनडी-१११७/ प्र.क्र.५४६ (भाग-२)/ पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र. एमआरडी-३३१६/ प्र.क्र.४१/ न.वि.-७, 

दिनांक २५.१०.२०१६. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. जमीन-२०१५/ प्र.क्र.४५/ ज-१, 
दिनांक ०१.०६.२०१७. 

३) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, यांचे पत्र क्र. 
पोगृम/ तां.शा./ मुंबई/ घाटकोपर/ ४५१६/ २०१७, दिनांक १३.१२.२०१७. 

४) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. एहएनडी-१११७/ प्र.क्र.५४६(भाग-२)/ पोल-७, 
दिनांक २३.०३.२०१८. 

५) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. एहएनडी-१११७/ प्र.क्र.५४६/ पोल-७, 
दिनांक २३.०३.२०१८. 

६) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, यांचे पत्र क्र. 
पोगृम/ तांशा/ मुंबई/ घाटकोपर/ ११९१/ २०१८, दिनांक १२.०४.२०१८. 

७) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, यांचे पत्र क्र. 
पोगृम/ तांशा/ मुंबई” घाटकोपर/ २४६४/ २०१८, दिनांक २३.०८.२०१८. 

८) महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, यांचे पत्र क्र. 
पोगृम/ तांशा/ मुंबई/ घाटकोपर/ ३३५५/ २०१८, दिनांक ०५.११.२०१८. 

९) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई, यांचे पत्र क्र. एमपीआययु/ लाईन- 
४/ गृह-विभाग/ घाटकोपर-जमीन/ २०१८/ १४०, दिनांक १३.११.२०१८. 


प्रस्तावना.- 


शासन निर्णय, नगरविकास विभाग, क्रमांक एमआरडी-३३१६/ प्र.क्र.४१/ न.वि.-७, 
दिनांक २५.१०.२०१६, द्वारे "मेट्रो मार्ग-४" हा प्रकल्प (निकडीचे सार्वजनिक प्रकल्प” व 
"यहत्त्वपुर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प”म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. शासन निर्णय, महसूल 
व वन विभाग, क्रमांक जमीन-२०१५/ प्र.क्र.४५/ ज-१, दिनांक ०१.०६.२०१७, द्वारे (निकडीचे 
सार्वजानिक प्रकल्प” यांकरिता लागणाऱ्या शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा कार्यान्वयन 
यंत्रणेस (imolementation agency) देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. 
त्या अनुसार महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई, यांच्या 
ताब्यातील, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील (१) घाटकोपर गांव येथील न.भू.क्र. १९३ब, १९४अ/७ व 


शासन निर्णय क्रमांकः एलळएनडी-१११७/ प्र.क्र.५४६ (भाग-२)/ पोल-७. 


५७४०अ या भूखंडांमधील एकूण १.७९ हेक्टर आणि (२) घाटकोपर गांव येथील न.भू.क्र. १९४- 
आ/६ या गृह विभागाच्या मालकीच्या भूखंडातीळ ५,००० चौ.मी., या जमिनींचा पाच वर्षांकरिता 
आगाऊ ताबा (तात्पुरता) आयुक्त, मुंबई, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई, यांना "मेट्रो 
मार्ग-४" च्या प्रकल्पासाठी देण्यास अनुक्रमे शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र: एलपएनडी-१०१७/ 
प्रक्र.५७४६ (WT-2Y फोल-७ दिनांक 23.03.2096 व शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र: 
एवएनडी-१११७/ प्रक्र ५७६” पोल-७, /दिनांक २3.०३.२०१८, यांद्वारे मंजूरी देण्यात आली 
आहे. 


२. तथापि, उक्त भूखंडांवर महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई, यांनी पोलीस कर्मचारी यांच्याकरिता सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून ३,२१४ 
सेवा निवासस्थाने बांधण्याचे योजिले असून उक्त भूखंडामधील १७,९०० चौ.मी. (१.७९ हेक्‍टर) 
अधिक ५,००० चौ.मी. जमिनीचा आगाऊ ताबा "मेट्रो मार्ग-४" या प्रकल्पासाठी मुंबई, महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई, यांना दिल्यास प्रस्तावित प्रकल्पातील १४ इमारती अर्थात ९६० 
सदनिका कमी कराव्या लागतील, ज्यामुळे उक्त प्रकल्प सुसाध्य होणार नाही, असे दिनांक 
93.92.2099 रोजीच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे कळविले आहे. म्हणून "मेट्रो मार्ग-४" या 
प्रकल्पासाठी उक्त भूखंडांऐवजी पर्यायी भूखंड देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय.- 

"मेट्रो मार्ग-४" या प्रकल्पासाठी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या नावे असलेल्या, मुंबई 
उपनगर जिल्ह्यातील विद्याविहार येथील न.भू.क्र. ६३५/२ब, या भूखंडातील ७,६५४ चौ.मी. 
क्षेत्रफळ जमिनीचा पाच वर्षांकरिता आगाऊ ताबा (तात्पुरता) आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण, मुंबई, यांना देण्यास, याद्वारे, मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. एलएनडी-१११७/प्रक्र:५७६/(भाय-२५/ पोल-७, दिनांक 
23.03.2096 आणि झासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र: एलएनडी-१११७/ प्र.क्र:५७६/” पोल-७, 
दिनांक 23.03.2096, याद्वारे, रद्द करण्यात येत आहेत. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२८१२५०३०१४२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL 

GOPAL 80१९५८७ 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१ 
२ 


3 
to} 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्य मंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


Sore sec 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एळएनडी-१११७/ प्र.क्र.५४६ (भाग-२)/ पोल-७. 


५) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 
६) आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
७) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगरे. 


प्रत- 
१) अपर मुख्य सचिव (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
२) प्रधान सचिव (न.वि.-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 
४) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


